महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ मे, २०१८ 


आदेठा 


मंत्रालयीन विभागातील खाली नमूद केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य माहिती 
आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील आयोगाच्या खंडपीठांमध्ये कक्ष अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहेत 


कक्ष अधिकाऱ्यांचे सध्याचा विभाग 
नांव 
श्रीमती मा.प्रशिदे | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | राज्य माहिती आयोग, कोकण 
संरक्षण विभाग खंडपीठ, नवी मुंबई 


२ | श्रीमती सामान्य प्रशासन विभाग राज्य माहिती आयोग, कोकण 
lara | [Nees re 

3 श्री.म.गु.सांगळे सामान्य प्रशासन विभाग राज्य माहिती आयोग, नाशिक 
|” | eee 


अ) उपरोक्तनमुद अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल त्यानंतर दोन वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार 
सुपूर्द करुन त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होईल. 

ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 


कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकारी राखून ठेवील. 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
POR SIRO सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची 
लेखी नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
येण्याची मुभा राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.३०/१४-ब 


२. म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा ..इ) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट - दोन) 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्र.६ तसेच संबंधित विभाग यांनी 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, आपापसात सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी संबंधित प्रशासकीय विभाग तसेच 
सा.प्र.वि./का.६ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ 
कार्यमुक्त करावे. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२५१२२८१३०२०७ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 
Bhimrao Gurav « 
(ग.भि.गुरव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती मा.प्र.शिंदे, कक्ष अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
श्रीमती शा.सं.पाटील, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
श्री. म.गु.सांगळे, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


) अपर मुख्य सचिव (का -६ व का १४ ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
२) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग/ (संबंधित विभागांमार्फत) 
) सह/ उप सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग/ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. त्यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या 
आदेशाची एक प्रत या कार्यासनाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावी. 
8) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 93 वा मजला, मुंबई - Yoo 032 
4) उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, 4 वा मजला, दालन H.42¢, कोकण भवन, 
सीबीडी, बेलापूर, नवीमुंबई - ४०० ६१४ 
६ उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, शिवनेरी, दुसरा मजला, शासकीय विश्रामगृह, 
गोल्फ क्लब, नाशिक. 
७) अवर सचिव, सा.प्र.वि.(का-६), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
८) अवर सचिव, सा.प्र.वि.(का-१९), HATHA, मुंबई - Yoo ०३२. 
९) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


